RNI No . MAHBIL/ 2009/ 36619 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ५८ ] 


बुधवार , डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे २३ , किंमत : रुपये ११ .०० 


असाधारण क्रमांक ७६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा / अ -५ / मं.पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब - २०१० ( तलाठी) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग- ३) / म -१० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; . 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती / २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा / प्रशासन / अ- ५/ त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी रोहा यांचेकडील पत्र क्रमांक आस्था/ कात-१/मं. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ 
अन्वये उप विभागातील रोहा व सुधागड तालुक्यातील महसुली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारुप मसुदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात 
घेईन . सबब , या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड येथे दाखल करावी. 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग रोहा यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 


भाग एक ( को.वि.पु).- ७६-१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


तालुका रोहा 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या 

मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचे ठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


रोहा 


रोहा 


१ . रोहा 


२. घोसाळे 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


रोहा 


रोहा 


३. चणेरा 


( १) रोहा 
( २) खार 
( ३ ) भुवनेश्वर 
( ४ ) तळाघर 
( ५ ) धाटाव 
( ६ ) खारगाव 
( ७ ) घोसाळे 
( ८ ) वाली 
( ९ ) विरझोली 
( १० ) भालगाव 
( ११ ) केळघर 
( १२ ) चणेरा 
(१३ ) टेमघर 
( १४ ) सारसोली 
( १५ ) चांडगाव 
( १६ ) कोकबन 
( १७ ) शेडसई 
(१८ ) निडी त. अष्टमी 
( १९ ) शेणवई 
( २० ) सानेगाव 
( २१ ) यशवंतखार 
( २२ ) मेढा 
( २३) पिंगळसई 
( २४ ) धामणसई 
( २५ ) कोलाड 
( २६ ) चिल्हे 
( २७ ) खांब 
( २८ ) पुगांव 
( २९ ) चिंचवली त. आतोणे 


४ . निडी त. अष्टमी 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


५ . कोलाड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट- अ 
तालुका- रोहा 

(३ ) 
६ . आंबेवाडी 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


७. नागोठणे 


( ४ ) 
( ३० ) आंबेवाडी 
( ३१ ) दुरटोली 
( ३२) जामगाव 
( ३३ ) कुडली 
( ३४ ) तिसे 
( ३५ ) नागोठणे 
( ३६ ) पळस 
( ३७ ) पाटणसई 
( ३८ ) ऐनघर 
( ३९ ) वरवठणे 
( ४० ) वेलशेत 

४० 


एकूण 


. . 


७ 


परिशिष्ट - अ 
तालुका सुधागड 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचे ठिकाण असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


रोहा 


सुधागड 


१.पाली 


२. पेडल 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


(१ ) पाली 
( २ ) रासळ 
( ३ ) उद्धर 
( ४ ) राबगाव 
( ५ ) आपटवणे 
( ६ ) पेडली 
( ७ ) आसरे 
( ८ ) चिवे 
( ९) वाघोशी 
(१०) महागाव 
( ११ ) दहिगाव 
( १२ ) नांदगाव 
( १३ ) आतोणे 
( १४ ) नागशेत 
( १५ ) वावळोली 
( १६) सिद्धेश्वर 
(१७ ) नाडसूर 


रोहा 


सुधागड 


३.नांदगाव ( नवनिर्मित ) 
(मुळचे मंडळ आतोणे 
असून सदर मंडळाऐवजी 
मुख्यालयाचेठिकाण व 

मंडळ नांदगाव हे 
प्रस्तावीत करण्यात आले आहे ) 


भाग एक ( को .वि . पु).- ७६-१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 
तालुका - सुधागड ( समाप्त ) 


४ . जांभुळपाडा 


( १८ ) जांभुळपाडा 
( १९ ) पडघवली 
( २० ) परळी 
( २१) हेदवली 
( २२) माणगाव बु . 


एकूण 


. . 


४ 


२२ 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ-५ /मं. पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० ( तलाठी ) / 
प्र .क्र .११२ ( भाग-३) / म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे 

ढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्र . मशा / कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ-५ / त.पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचेमुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यांत आलेले होते . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, श्रीवर्धन यांचेकडील पत्र क्र . आस्थापना / कात -३ / त.पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक १० नोव्हेंबर २०१७ 
अन्वये उप विभागातील श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्यातील महसुली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजीकिंवा त्यानंतर उक्त मसदा विचारात 
घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड येथे दाखल करावी . 

सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग श्रीवर्धन यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 
तालुका श्रीवर्धन 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


( २ ) 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


१. श्रीवर्धन 


( १) श्रीवर्धन 
( २) गालसुरे 
( ३) निगडी 
( ४ ) वावे त. श्रीवर्धन 


२. वाळवटी 


( ५ ) मारळ 
( ६ ) बागमांडले 
( ७ ) वाळवटी 
( ८ ) कोंडीवली 
( ९) भरडोली 
( १० ) जसवली 
( ११ ) रानवली 
( १२ ) चिखलप 
( १३) नागळोली 
( १४ ) बोलीपंचतन 
(१५ ) वडवली 
(१६ ) वेळास 
( १७ ) दांडगुरी 
( १८ ) दिवेआगार 
( १९ ) सर्वे 
( २० ) दिघी 


श्रीवर्धन 


श्रीवर्धन 


३ . बोलीपंचतन 


एकूण 


. . 


३ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


तालुका म्हसळा 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


(१ ) 


( २) 


श्रीवर्धन 


म्हसळा 


१ . म्हसळा 


२. मेंदडी 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


( १ ) म्हसळा 
( २) सुरई 
( ३) देवघर 
( ४ ) चिरगांव 
( ५ ) निगडी 
( ६ ) भाबट 
( ७) मेंदडी 
( ८ ) सकलप 
(९ ) वरवटणे 
( १० ) खरसई 
( ११ ) वारळ 
( १२ ) केल्टे 
( १३) कोंझरी 
( १४ ) खामगांव 
( १५ ) कणघर 
( १६ ) आंबेत 
( १७ ) संदेरी 
( १८ ) वावे 
( १९ ) पांगळोली 
( २० ) पाष्टी 


३. खामगांव 


एकूण . . 


३ 


___ २० 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


डॉ. विजय सूर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा/ अ- ५ /मं .पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० ( तलाठी) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग -३) / म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३,१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / 
तलाठी सजा निर्मिती /२०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ-५ / त.पुनर्रचना / २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, कर्जत यांचेकडील पत्र क्रमांक उविअ/ प्रशासन / कात -८ / २०१७, दिनांक १६ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
उप विभागातील कर्जत व खालापूर तालुक्यातील महसुली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात 
घेईन. सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी . 

सोबतच्या परिशिष्ट -अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग कर्जत यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे. 


परिशिष्ट - अ 
तालुका कर्जत 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


(१ ) 


( २ ) 


कर्जत 


कर्जत 


१. कर्जत 


( १ ) कर्जत 
( २) बीड बुद्रुक 
( ३) कोंदिवडे 
( ४ ) दहिवली तर्फे निड 
( ५ ) खांडपे 
( ६ ) तमनाथ 
( ७) किरवली 
( ८ ) कोषाणे 
(९ ) डिकसळ 
( १०) पळसदरी 


२ . किरवली 
( नवनिर्मित मंडळ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


१) 


(२) 


(३) 


(४) 


कर्जत 


कर्जत 


३. नेरळ 


४ . कळंब 


५ . पाथरज 
( नवनिर्मित मंडळ ). 


( ११) चिंचवली 
( १२ ) माणगाव तर्फे वरेडी 
( १३ ) नेरळ 
( १४ ) दामत 
(१५ ) शेलू 
( १६ ) कोल्हारे 
(१७ ) पाषाणे 
(१८ ) दहिवली तर्फे वरेडी 
( १९ ) कळंब 
( २० ) नांदगाव 
( २१ ) साळोख तर्फे वरेडी 
( २२ ) मानिवली 
( २३ ) वारे 
( २४ ) पोशिर 
( २५ ) पाथरज 
( २६ ) खांडस 
( २७ ) सुगवे 
( २८ ) आंबिवली 
( २९ ) जांबरुंग 
( ३० ) धामणी 
( ३१ ) कशेळे 
( ३२) कोठिंबे 
( ३३) वाकस 
( ३४ ) हुमगाव 
( ३५ ) भालिवडी 
( ३६ ) कडाव 
( ३७ ) तिवरे 
( ३८ ) भोईरवाडी 
( ३९ ) पाली तर्फे कोथल खलाटी 
( ४०) पोसरी 
( ४१) गौरकामथ 


६. कशेळे 


७ . कडाव 


एकूण . . 


७ 


४१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


तालुका खालापूर 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण . असलेल्या सझेचे नाव . 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


कर्जत 


खालापूर 


१. खालापूर 
( नवनिर्मित मंडळ ). 


कर्जत 


खालापूर 


२. वासांबे 
( नवनिर्मित मंडळ ). 


३ . खोपोली 


(१) खालापूर 
( २) कांढरोली 
( ३) हाळखुर्द 
( ४ ) जांबरुंग 
( ५ ) सावरोली 
( ६ ) माडप 
( ७) वासांबे 
( ८ ) लोहोप 
(९ ) वाशिवली 
( १० ) रिस 
( ११ ) माजगाव 
( १२ ) खोपोली 
( १३ ) शिळ 
( १४ ) साजगाव 
( १५ ) होनाड 
( १६ ) देवन्हावे 
( १७ ) उंबरे 
( १८ ) वावोशी 
( १९ ) होराळे 
( २० ) खानाव 
( २१ ) खरीवली 
( २२ ) नारंगी 
( २३ ) डोणवत ( जुना गोरठण 

खु. सजेऐवजी निर्मित ) 
( २४ ) चौक 
( २५ ) कलोते मोकाशी 
( २६ ) तुपगाव 
( २७) वावर्ले 
( २८ ) वावंढळ 
( २९ ) लोधीवली 


४ . वावोशी 


५ . चौक 


एकूण . . 


५ 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 
भाग एक ( को .वि. पु). - ७६ - २ 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२ , शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी , रायगड यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा / अ -५ /मं . पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब - २०१० (तलाठी ) / 
प्र .क्र .११२ ( भाग-३ ) / म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्रमांक मशा /कार्या-५ /प्रशासन / तलाठी 
सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ-५ /त.पुनर्रचना / २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचेमुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, अलिबाग यांचेकडील पत्र क्र . उवि / कात- ४ /प्रशासन / त. पुनर्रचना /२०१७, दिनांक १७ नोव्हेंबर 
२०१७ अन्वये उप विभागातील अलिबाग व मुरूड तालुक्यातील महसुली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट- कलम ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारूप मसुदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात 
घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड येथे दाखल करावी . 
___ सोबतच्या परिशिष्ट- अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग अलिबाग यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 

परिशिष्ट - अ 
तालुका अलिबाग 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 


( ३ ) 


( ४ ) 


अलिबाग 


अलिबाग 


१. चौल 
(मुख्यालयाचे ठिकाण - रेवदंडा ) 


(१ ) चौल उ. भाग 
( २) चौल द. भाग 
( ३) रेवदंडा 
( ४ ) वरंडे 
( ५ ) खानाव 
( ६ ) बामणगांव 
( ७ ) झिराड 
( ८ ) किहिम 
( ९ ) मापगांव 
(१० ) वायशेत 
( ११ ) पेढांबे 
( १२ ) परहुर 


२. किहिम 
( मुख्यालयाचेठिकाण - झिराड ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२ , शके १९३९ 


११ 


परिशिष्ट - अ 


( २ ) 


( ३ ) 


अलिबाग 


अलिबाग 


३. रामराज 


४ . पोयनाड 


५ . सारळ ( मुख्यालयाचेठिकाण धोकवडे ) 


( १३ ) रामराज 
( १४ ) सुडकोली 
( १५ ) बेलोशी 
(१६ ) बोरघर 
( १७) चिंचोटी 
( १८ ) मल्याण 
( १९ ) कुडूस 
( २० ) पोयनाड 
( २१ ) शहाबाज 
( २२ ) रावेत 
( २३ ) कुसुंबळे 
( २४) श्रीगांव 
( २५ ) रांजणखार 
( २६ ) हशिवरे 
( २७ ) आवास 
( २८ ) धोकवडे 
( २९ ) मिळकतखार 
( ३० ) सारळ 
( ३१ ) चरी 
( ३२ ) कामाले 
( ३३) शहापूर 
( ३४ ) पेझारी 
( ३५ ) ताडवागळे 
( ३६ ) कोपर 
( ३७ ) अलिबाग 
( ३८ ) वरसोली 
( ३९ ) बामणोली 
( ४० ) थळ 
( ४१ ) नागांव 
( ४२) खंडाळे 
( ४३) बेलकडे 
( ४४ ) ढवर 
( ४५ ) वेश्वी 


६. चरी 


७. अलिबाग 


८ . नागांव 
( मुख्यालयाचेठिकाण - नागांव ) 

( नवनिर्मित मंडळ ) 


एकूण • • 


४५ 


भाग एक ( को. वि .पु) .- ७६ -२अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


तालुका मुरुड 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


(१ ) 


अलिबाग 


मुरुड 


१. मुरुड 


( १) मुरुड 
( २) वावडुंगी 
( ३ ) आंबोली 
( ४ ) सावली 
( ५ ) आगरदांडा 
( ६) नांदगांव 
( ७ ) काशिद 
( ८ ) मजगाव 
(९ ) विहूर 
(१० ) उसरोली 


२ . नांदगांव 


( ११ ) वाळवटी 


३ . बोर्ली 


( १२ ) बोर्ली 


(१३ ) मांडला 
(१४) काकळघर 
( १५ ) साळाव 
( १६ ) वळके 
( १७ ) तळेखार 
( १८ ) भोईघर 


___ 


एकूण .. 


एकूण 


३ 


१८ 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ . 


डॉ. विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ 


१३ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ- ५ / मं.पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब -२०१० ( तलाठी) / 
प्र.क्र . ११२ ( भाग -३ ) / म-१०, दि. २५ /०५ / २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त , कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्रमांक मशा /कार्या-५ /प्रशासन / 
तलाठी सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करुन दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ- ५/ त. पुनर्रचना / २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, माणगांव यांचेकडील पत्र क्र . प्रशासन / कात- ५/ मंडळ पुनर्रचना /२०१७, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१७ 
अन्वये उप विभागातील माणगांव व तळा तालुक्यातील महसुली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारुप मसुदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात 
घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी . 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग माणगांव यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 

परिशिष्ट - अ 
तालुका अलिबाग 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या साझेचे नांव 


( ४ ) 


माणगांव 


माणगांव 


१. माणगांव 


( १) माणगांव 
( २) उतेखोल 
( ३ ) बामणोली 
( ४ ) होडगाव 
( ५ ) पळसगाव बु. 
( ६) सुरव त. तळे 
( ७ ) निजामपूर 
( ८ ) करंबेळी 
( ९ ) चाच 
( १० ) कोस्ते बु. 
( ११ ) शिरसाड बु . 


२ . निजामपूर 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३ , २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


( ४ ) 
( १२) कालवण 
( १३) गोरेगाव 


माणगांव 


माणगांव 


३. गोरेगाव 


४ . इंदापूर 


५ . लोणेरे 


( १४ ) पुरार 
( १५ ) नागांव 
( १६ ) मांजरवणे 
(१७ ) नांदवी 
( १८ ) चिंचवली 
( १९ ) गोवेले 
( २० ) इंदापूर 
( २१ ) रातवड 
( २२) साले 
( २३ ) तळाशेत 
( २४ ) पोटणेर 
( २५ ) खरवली 
( २६) लोणेरे 
( २७ ) पहेल 
( २८ ) पन्हळघर 
( २९ ) रेपोली 
( ३० ) तळेगांव त.गोरेगाव 
( ३१ ) उणेगाव 
( ३२ ) मार्बा 
( ३३ ) साई 
( ३४ ) देगांव 
( ३५ ) दहिवली त. गोवेले 
( ३६ ) चांदोरे 
( ३७ ) वडवली 
( ३८ ) विळे 
( ३९ ) कांदळगाव 
( ४० ) शिरवली त.निजामपूर 
( ४१ ) तासगाव 
( ४२) पाटणूस 
( ४३ ) जिते 


६ . मोर्बा 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


७. विळे 
( मुख्यालयाचेठिकाण - तासगाव ) 

( नवनिर्मित मंडळ ) 


एकूण . . 


७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


तालुका तळा 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


मंडळात 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या 

समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या साझेचे नाव 

( ४ ) 


( १ ) 


माणगांव 


तळा 


१. तळा 


( १) तळा 
( २) बेलघर 
( ३) मेढे 
( ४ ) पढवण 
( ५ ) तळेगांव त. तळे 
( ६) शेणवली 
( ७) मजगांव 
( ८ ) पिटसई 
(९ ) मांदाड 


माणगांव 


तळा 


तळा 


२ . मांदाड 
( मुळचे मंडळ मेढे असून 
सदर मंडळाऐवजी मुख्यालयाचे 

ठिकाण व मंडळ मांदाड हे 
प्रस्तावित करण्यात आले आहे ) 

३. सोनसडे 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


( १० ) भानंग 
( ११ ) उसरखुर्द 
( १२) सोनसडे 
( १३) निगुडशेत 
( १४ ) महागांव 
( १५ ) काकडशेत 


एकूण . . 


३ 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७ . 


डॉ. विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा / अ-५ /मं. पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब -२०१० ( तलाठी) / 
प्र.क्र . ११२ ( भाग -३) /म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे . 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारीत पत्र क्रमांक मशा/ कार्या- ५ / प्रशासन / 
तलाठी सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारीत पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्यानेनिर्माण 
होणाऱ्या महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ- ५/ त. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते . 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, महाड यांनी तहसीलदार , पोलादपूर यांचेकडील पत्र क्र . प्रशा / कात - ४ / मंडळ पु ./ २०१७, 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१७ अन्वये पोलादपूर तालुक्यातील महसुली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम (२) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , रायगड, रायगड जिल्ह्यातील महसल मंडळाची पनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसचनेचा प्रारुप मसदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात 
घेईन. सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी . 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग, महाड यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा पोलादपूर 
तालुक्याचा तपशील खालील परिशिष्ट- अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 

परिशिष्ट - अ 
तालुका पोलादपूर 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण 

असलेल्या सझेचे नाव 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


महाड 


पोलादपूर 


१. पोलादपूर 


( १) पोलादपूर 
( २) धारवली 
( ३) लोहारे 
( ४ ) तुर्भे बु. 
( ५) चरई 
( ६ ) चोळई 
( ७ ) सवाद 
( ८) कोंढवी 
( ९) गोळेगणी 
( १० ) देवपूर 
( ११ ) पळचिल 


२. कोंढवी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


(१) 


(२) 


( ३) 


महाड 


महाड 


पोलादपूर 


पोलादपूर 


३ . वाकण 


( ४) 
( १२ ) चांभारगणी बु. 
(१३ ) कोतवाल बु . 
( १४ ) कापडे बु. 
( १५ ) बोरघर 
( १६ ) वाकण 
( १७ ) उमरठ 
( १८ ) साखर 
( १९ ) देवळे 
( २० ) मोरसडे 


एकूण . . ३ 


२० 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


डॉ. विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड . 


भाग एक ( को .वि . पु).- ७६- ३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


W 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारुप अधिसूचना 
क्रमांक मशा / प्रशा / अ -५ / मं.पुनर्रचना / २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब- २०१० ( तलाठी) / 
प्र. क्र . ११२ ( भाग -३) / म- १० , दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरीकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी सझे व ६ तलाठी सझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्वाप्रमाणे सदर 
वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा. विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग, कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारीत पत्र क्रमांक मशा/ कार्या-५ / प्रशासन / तलाठी 
सझा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारीत पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण होणाऱ्या 
महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ-५/ त. पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन सझांचेमुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . उविअ/ आस्था/ कात -३ / तलाठी पुनर्रचना / २०१७, दिनांक 
२० नोव्हेंबर २०१७ अन्वये उप विभागातील पनवेल व उरण तालुक्यातील महसुली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे. 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४ , पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी , जिल्हाधिकारी, रायगड , रायगड जिल्ह्यांतील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रारुप मसुदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात 
घेईन . सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल, त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरुपात जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड येथे दाखल करावी. 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग पनवेल यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे : 

परिशिष्ट - अ 
तालुका पनवेल 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 

मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या साझाचे नांव 


(१ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


पनवेल 


पनवेल 


१. पनवेल 


( १ ) पनवेल- १ 
( २) पनवेल - २ 
( ३) पनवेल- ३ 
( ४ ) पनवेल - ४ 
( ५ ) आसुडगांव 
( ६ ) पालीदेवद 
( ७ ) मो . 
( ८ ) शिरवली 
(९ ) दुंदरे 
( १० ) मालड़ेंगे 
( ११ ) वाजे 
( १२ ) पालेखुर्द 


२. मो . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पनवेल 


पनवेल 


३. तळोजे 


४ . पोयंजे 


५ . कर्नाळा 


( १३ ) तळोजे पाचनंद 
( १४ ) धानसर 
(१५ ) रोहिंजण 
( १६ ) पंधर 
( १७) तोंढरे 
( १८ ) वावंजे 
( १९ ) पोयंजे 
( २० ) बारवई 
( २१ ) खानावळे 
( २२ ) भोकरपाडा 
( २३ ) भिंगार 
( २४ ) वारदोली 
( २५ ) कर्नाळा ( तारा ) 
( २६ ) कल्हे 
( २७ ) केळवणे 
( २८ ) साई 
( २९ ) शिरढोण 
( ३० ) सांगुर्ली 
( ३१) ओवळे 
( ३२ ) वहाळ 
( ३३ ) गव्हाण 
( ३४ ) दापोली 
( ३५ ) मोसारे 
( ३६ ) करंजाडे 
( ३७ ) दापिवली 
( ३८) गुळसुंदे 
( ३९ ) कराडेखुर्द 
( ४० ) चावणे 
( ४१ ) आपटे 
( ४२) सावळे 
( ४३) कळंबोली 
( ४४ ) खारघर 
( ४५ ) कामोठे 
( ४६ ) नावडे 
( ४७ ) ओवे 


६ . ओवळे 


७ . दापिवली 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


८ . कळंबोली 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


भाग एक ( को .वि . पु ) . - ७६ -३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२, शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


पनवेल 


पनवेल 


९ . नेरे ( नवनिर्मित मंडळ ) 


( ४ ) 
( ४८ ) नेरे 
( ४९ ) वाकडी 
( ५० ) मोहो 
( ५१) चिपळे 
( ५२ ) वांगणी त. वाजे 
( ५३ ) पाले बुद्रुक 
( ५४) पळस्पे 
( ५५ ) कोळखे 
( ५६ ) कसळखंड 
( ५७ ) चिखले 
( ५८) सोमटणे 
( ५९) विचुंबे 


१०. पळस्पे ( नवनिर्मित मंडळ ) 


एकूण . . १० 


परिशिष्ट - अ 


तालुका उरण 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नाव 

( ४ ) 


( २) 


पनवेल 


उरण 


१. उरण 


(१ ) उरण 
( २) केगांव 
( ३) चाणजे 
( ४ ) बोकडविरा 
( ५ ) नवघर 
( ६ ) डोंगरी 
( ७ ) जासई 
( ८ ) शेवा 
( ९ ) करळ 
( १० ) वेश्वी 
( ११) दिघोडे 
(१२ ) विंधणे 


२ . जासई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी,डिसेंबर १३, २०१७/ अग्रहायण २२ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - अ 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


पनवेल 


उरण 


३ . कोप्रोली 


( १३ ) कोप्रोली 
( १४ ) धसाखोसी 
(१५ ) जुई 
( १६ ) चिरनेर 
( १७ ) पिरकोन 
( १८ ) आवरे 
( १९ ) वशेणी 
( २० ) पुनाडे 


एकूण . . 


३ 


२० 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


डॉ. विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी , रायगड. 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ 

जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

प्रारूप अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ प्रशा / अ- ५ /मं .पुनर्रचना/ २०१७. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय प्राफेब - २०१० ( तलाठी) / 
प्र.क्र . ११२ ( भाग -३) /म- १०, दिनांक २५ मे २०१७ अन्वये राज्यातील वाढती लोकसंख्या व वाढते नागरिकरण या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या 
कामात झालेली वाढ विचारात घेता राज्यात एकूण ३१६५ नवीन वाढीव तलाठी साझे व ६ तलाठी साझांसाठी १ महसुली मंडळ या तत्त्वाप्रमाणे 
सदर वाढीव तलाठी सझांसाठी ५२८ नवीन महसुली मंडळे स्थापन करण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, मा . विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग , कोकण भवन यांनी त्यांचेकडील सुधारित पत्र क्रमांक मशा / कार्या-५ /प्रशासन / 
तलाठी सजा निर्मिती/ २०१७, दिनांक ३० जून २०१७ व अंतिम सुधारित पत्र दिनांक ७ जुलै २०१७ अन्वये रायगड जिल्ह्यासाठी १८ नव्याने निर्माण 
होणाऱ्या महसुली मंडळांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचेकडील पत्र क्रमांक मशा/ प्रशासन / अ- ५ / त.पुनर्रचना/ २०१७, दिनांक नोव्हेंबर २०१७ अन्वये 
महसुली मंडळाची पुनर्रचना करणेकामी नवीन महसुली मंडळांबाबतचे नकाशे व सीमा निश्चित करणे व नवीन साझांचे मुख्यालय कोणत्या ठिकाणी 
असावे, या सर्व बाबींचा सविस्तर अहवाल सादर करणेबाबत उप विभागीय अधिकारी यांना कळविण्यात आलेले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, पेण यांनी त्यांचेकडील पत्र क्र . उविअ / आस्था/ तलाठी / सजा पुनर्रचना /२०१७ / २ 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१७ अन्वये उप विभागातील पेण तालुक्यातील महसूली मंडळाच्या पुनर्रचनेबाबतचा अहवाल सादर केलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ चे कलम ४, पोट - कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करुन मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , रायगड , रायगड जिल्ह्यातील महसूल मंडळाची पुनर्रचना करण्याबाबतच्य 

प्रारुप मसुदा 
याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. आणि याद्वारे अशी सूचना देण्यात येत आहे की , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी किंवा त्यानंतर उक्त मसुदा विचारात 
घेईन. सबब या तारखेपूर्वी, ज्यांना कोणाला हरकत घ्यावयाची असेल किंवा सूचना करावयाची असेल , त्यांनी सदरची हरकत किंवा सूचना योग्य 
त्या कारणांसह लेखी स्वरूपात जिल्हाधिकारी कार्यालय , रायगड येथे दाखल करावी . 

सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातील उप विभाग पेण यामधील पुनर्रचित महसुली मंडळाचा तालुकानिहाय 
तपशील खालील परिशिष्ट - अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आहे . 


परिशिष्ट - अ 


तालुका पेण 


उप विभागाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


पुनर्रचनेनंतर अस्तित्वात आलेल्या मंडळाचा तपशील 
मंडळाचे नाव व मंडळाच्या मंडळात समाविष्ट 
मुख्यालयाचेठिकाण असलेल्या सझेचे नाव 
( ३ ) 

( ४ ) 


S 


पेण 


१ . पेण 


( १) पेण 
( २ ) जिर्णे 
( ३) तरणखोप 
( ४) बेलवडे बु. 
( ५ ) वळक 
( ६ ) कामार्ली 
( ७ ) निधवली 
( ८ ) वरसई 
( ९) गागोदे बु. 
( १० ) वाशीवली 


२. कामार्ली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर १३, २०१७ / अग्रहायण २२, शके १९३९ 


२३ 


परिशिष्ट - अ 


(१) 


(२) 


(३) 


(४) 


पेण 


पेण 


३ . हमरापूर 


४ . वाशी 


( ११ ) धामणी 
( १२) बोरगांव 
( १३ ) आंबेघर 
( १४ ) हमरापूर 
( १५ ) दादर 
( १६ ) सोनखार 
( १७ ) जोहे 
( १८ ) दुष्मी 
( १९ ) जिते 
( २० ) वाशी 
( २१ ) मोठेभाल 
( २२) बोझै 
( २३ ) वढाव 
( २४ ) उंबर्डे 
( २५ ) कांदळे 
( २६ ) वडगाव 
( २७ ) वडखळ 
( २८ ) काराव ( जुना गडब ) 
( २९ ) खारढोंबी 
( ३० ) खारपाले 
( ३१)शिर्की 
( ३२) बोरी 
( ३३ ) कासू 
( ३४ ) पाबळ 
( ३५ ) कोलेटी 
( ३६ ) शिहू 
( ३७) बेणसे 
( ३८ ) आमटेम 


५. वडखळ 
( नवनिर्मित मंडळ ) 


६. कासू 


एकूण . . 


६ 


३८ 


अलिबाग , 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१७. 


डॉ. विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


